सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ वे, राजपत्र क्र . २] गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १०-१६ , २०१९ : पौष २०-२६ , शके १९ ४० [ पृष्ठे - २२ , किंमत : 0.00 रुपये 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


७ 


भाग एक- शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती , 

पृष्ठे 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ, चार- अ , चार-ब व 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 

ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 

३१ 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 

५० 


भाग एक -अ ( भाग चार-अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 
आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 

ते 
असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत 

८ 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , नगरपरिषदा ,जिल्हा 
नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


१ 


अर्जित रजा , मंजूर करीत आहेत तसेच त्यांना उपरोक्त काजावधीत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 
पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३१३/२०१८ दिनांक 


श्री . एस.के. चौदंते, हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचेपुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


१५.०६.२०१८ 


२) श्री.एस.के. चौदंते , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , लातूर 
यांचर दि . ०३.० ९ .२०१८ ते ०६.० ९ .२०१८ पर्यंतची ( ०४ ) दिवसाची अर्जित 
रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


श्री.एस.के. चौदंते, हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , लातूर या पदावर तात्पुरत्या 
स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

श्री.एस.के. चौदंते, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५.०६.२०१८ च्या संदर्भीय 
आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल. 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग). जिल्हा न्यायालय लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयीन आदेश 


लातूर , ४ सप्टेंबर , २०१८ 


क्रमांक काव्यवि ( प्रशा)/ २९९ ८ / २०१८ प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 
हया श्री . एस . के . चौदंते , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण लातूर 
यांची दिनांक ०३.०९ .२०१८ ते ०६.० ९ .२०१८ पर्यंतची ( ०४ ) दिवसाची 


वृषाली व्ही . जोशी , 
प्रमुख जिल्ला व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 


औ . भाग १-२ 


३१ 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार 


बुधवार , 

जानेवारी 


१०-१६ , २०१९ : पौष २०-२६ , शके १ ९ ४० 


भाग १ - पुरवणी 


२ 


३ 


जिल्हा न्यायाधीश-१ यांजकडून 
वाचाः- श्री.श्रीकृष्णा ह . इनामदार , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
बिलोली यांचे पत्र जा . क्र . ९ ५३ / २०१८ दि १६.०८.२०१८ त्यावरील आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 


क्र.ब-२ ( १) ६६२६/२०१८ श्री . श्रीकृष्ण ह . इनामदार, दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , बिलोली यांची महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९ ८१ 
मधील नियम नियम ५० अन्वये दि ०३.० ९ .२०१८ ते ०७.० ९ .२०१८ रोजी 
पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०५) दिवसांची अर्जित रजा , 
रजेच्या मागे दि . ०२.०९ .२०१८ आणि रजेच्या पुढे दि . ०८.० ९ .२०१८ व 
० ९ .०९ .२०१८ या एकूण तीन दिवसांच्या सुट्टयांच्या फायदा जोडून दिनांक 
०१.० ९ .२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १०.०९ .२०१८ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या पर नगीसह 
मंजूर करण्यांत येते . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहाः- १. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . काव्यावि /(प्रशा)/ ६४३७/ १७ , 
दिनांक १५ सप्टेंबर , २०१८ 

२. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . काव्यावि ( प्रशा )/ ६४ ९० / १८ , दिनांक 
१५ सप्टेंबर , २०१८ 

३. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . काव्यावि / (प्रशा)/६५६९/ १८ , दिनांक 
१ ९ सप्टेंबर , २०१८ 

४. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . काव्यावि/( प्रशा ) ६५६ ९/ १८ , दिनांक 
१ ९ सप्टेंबर , २०१८ 

५. श्री.पी.बी.पोरे , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद , यांचे पत्र 
जा.क्र . ३५५१/१८ , दिनांक २५ ऑक्टोंबर , २०१८ अन्वये सादर केलेला 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


आदेश 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . श्रीकृष्ण ह . इनामदार, दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर, बिलोली हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहातील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९- ब 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . श्रीकृष्णा ह . 
इनामदार , 

सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , बिलोली हे जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले 


क्र . काव्यावि ( प्रशा) ७७७३/२०१८ श्री.पी.बी.पोरे , मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद यांची संदर्भीय आदेश क्र .०१ अन्वये दिनांक 
१४ व १५ सप्टेंबर २०१८ रोजीची (०२) दोन दिवसांची नैमितीक रजा 
(रजेमागील दिनांके १३ सप्टेंबर , २०१८ आणि रजेपुढील दिनांक १६ व 
१७ सप्टेंबर , २०१८ या तीन दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यात 
आली. होती . अर्जदाराच्या विनंती अर्जानुसार दिनांक १४ व १५ सप्टेंबर , 
२०१८ रोजीची ( ०२ ) दोन दिवसांची नैमित्तीक रजेपैकी दिनांक १४ 
सप्टेंबर, २०१८ रोजीची मध्यान्हपुर्वची अॉ (१/२) दिवसांची नैमित्तीक 
रजा संदर्भीये आदेशे क्र . ०२ अन्वये रद्द करण्यांत येऊन, नैमित्तीक रजा 


असते . 


२ 


दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , बिलोली यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त 
कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक व फौजदारी विभागाचा कार्यभार सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , बिलोली यांनी तर विशेष अधिकार 


खाती जमा करण्यांत आली होती . 


क्षेत्रातील कार्यभार दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पहावा . 


तसेच उपरोक्त कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर ,बिलोली 
यांच्या न्यायालयाचा आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचा- यांच्य वेतन 
देयकांवर तसेच इतर देयकांवर हुंडी स्वीय प्रपंजी लेखे व धनादेश 
रोखीकृत करुन संबंधीत रक्कम वाटपचा अधिकार श्री.आर.आर.पत्की, 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , बिलोली यांना याद्वारे प्रदान करण्यांत 


श्री.पी.बी.पोरे, मुख्य न्यायदंडाधिकारी ,उस्मानाबाद यांची दिनांक 
१४ सप्टेंबर , २०१८ रोजीची मध्यान्हानंतरची अर्ध्या ( १/२) दिवसाची 
नैमित्तीक रजा आणि दिनांक १५ सप्टेंबर , २०१८ रोजीची एक ( ०१ ) 
दिवसाची नैमित्तीक रजा एकूण दिड ( १/२) दिवसांची नैमित्तीक रजा रद्द 
करण्यात येऊन , दिनांक १४ सप्टेंबर , २०१८ ते दिनांक १ ९ सप्टेंबर , 
२०१८ या ( ०६ ) सहा दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) 
नियम, १९ ८१, मधील नियम-५० नुसारे, (रजेपुढील दिनांक २० सप्टेंबर , 
२०१८ या एक दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) कार्योत्तर मंजूर करण्यांत 
येते . 


येत आहे . 


नांदेड , ३० ऑगस्ट , २०१८ 


एस.एस.खरात , 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.पी.बी.पोरे , हे मुख्य न्यायदंडाधिकारी, 
उस्मानाबाद म्हणून काम पहात आहेत . 


जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड . 


, 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १०-१६ , २०१९ : पौष २०-२६ , शके १९ ४० 


३३ 


लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


जर श्री.पी.बी.पोरे , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद म्हणून कार्यारत राहिले असते . 


( दोन ) 


श्रीमती पी.डी.देशपांडे, अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१.० ९ .२०१८ च्या संदर्भीय 
आदेशाप्रमाणे ठेवण्यांत येईल . 


लातूर , १२ ऑक्टोंबर , २०१८ 


श्री.पी.बी.पोरे, मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या सदरील 
अर्जित रजेच्या कालावधीत संदर्भीय आदेश क्र .०१ व ०३ अन्वये त्यांच्या 
न्यायालयाचा दिनांक १४ सप्टेंबर , २०१८ ते दिनांक १ ९ सप्टेंबर , २०१८ 
रोजीपर्यतचा कार्यभार हा श्रीमती .एन.पी.पवार , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , व.स्तर , व अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांनी आणि संदर्भीय 
आदेश क्र . ०४ अन्वये त्यांच्या न्यायालयाचा दिनांक २० व २१ सप्टेंबर , 
२०१८ रोजीचा कार्यभार हा सौ.यु.व्ही. इंदापुरे , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
व . स्तर , व अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांनी पाहिला. 


वृषाली व्ही . जोशी , 
प्रमुख जिल्ळा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 


५ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 
पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३१३/२०१८ दिनांक १५.०६.२०१८ 


उस्मानाबाद , २५ ऑक्टोंबर , २०१८ 


ओमप्रकाश प . जयस्वाल , 


२) श्री.जी.बी.जानकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , चाकूर यांची 
दिनांक ०२.१०.२०१८ ते ११.१०.२०१८ पर्यंतची ( १०) दिवसांची परावर्तीत 
रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 


३) रजा मागणीचे पुष्टयर्थ दाखल केलेले वैद्यकिय प्रमाणपत्र . 


४ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 
पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ४४३/२०१८ दिनांक २१.०९.२०१८ 


४ ) अधिक्षक (प्रशासन विभाग ). जिल्हा न्यायालय लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयीन आदेश 


२ ) श्रीमती पी.डी.देशपांडे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क स्तर , लातूर 
यांची दिनांक १५.१०.२०१८ ते १७.१०.२०१८ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 


व 


३) अधिक्षक (प्रशासन विभाग). जिल्हा न्यायालय लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


क्रमांक काव्यवि ( प्रशा)/ ३४७२/२०१८:- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
लातूर हया श्री.जी.बी.जानकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी , चाकूर यांची दिनांक ०२.१०.२०१८ ते 
११.१०.२०१८ पर्यंतची ( १० ) दिवसांची वैद्यकीय कारणावरुन उपभोगलेल्या 
परावर्तीत रजेस कार्यातर मंजूरी देत आहेत . 


कार्यालयीन आदेश 


श्री.जी.बी.जानकर, हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचेपुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


क्रमांक काव्यवि ( प्रशा )/ ३४३५/२०१८ :- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
लातूर श्रीमती पी.डी.देशपांडे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
व प्रथम वर्ग, न्यायदंडाधिकारी, लातूर यांची दिनांक १५.१०.२०१८ ते 
१७.१०.२०१८ पर्यंतची (०३ ) दिवसांची अर्जित रजा ,रजेच्या पुढे दिनांक 
१८.१०.२०१८ रोजी दसरा निमित्त असलेल्या सुट्टीच्या लाभासह मंजूर 
करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक १५.१०.२०१८ रोजीपासून ते दिनांक 
१ ९.१०.२०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


श्री.जी.बी.जानकर, हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती सह 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी , चाकूर 
या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली होती. 


श्री.जी.बी.जानकर अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५.०६.२०१८ च्या संदर्भीय 
आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात आला होता. 


लातूर , १६ ऑक्टोंबर , २०१८ 


श्रीमती पी.डी.देशपांडे, हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


श्रीमती पी.डी.देशपांडे,हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती३ र 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, 


वृषाली व्ही . जोशी , 
प्रमुख जिल्ळा व सत्र न्यायाधीश, लातूर . 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १०-१६ , २०१९ : पौष २०-२६ , शके १९ ४० 


भाग १ - पुरवणी 


७ 


& 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 
पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ४४३/२०१८ दिनांक २१.० ९ .२०१८ 


पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ४४३/२०१८ दिनांक २१.०९ .२०१८ 


२) सौ.एस.एम.कनकदंडे, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , लातूर यांचा 
दिनांक १९.१०.२०१८ व ते २०.१०.२०१८ पर्यंतची ( ०२ ) दिवसांची अर्जित 


२ ) श्री . व्ही.डी.निंबाळकर , जिल्हा न्यायाधीश -१, लातूर यांची दिनांक 
०८.१०.२०१८ ते १०.१०.२०१८ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसांची परावर्ती रजा 
वैद्यकिय कारणांवरुन मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 


रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 


३) रजा मागणीचे पुष्टयर्थे दाखल केलेले वैद्यकिय प्रमाणपत्र व तंदुरुस्तीचे 


३) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ). जिल्हा न्यायालय लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


प्रमाणपत्र . 


कार्यालयीन आदेश 


४ ) अधिक्षक (प्रशासन विभाग) . जिल्हा न्यायालय लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक काव्यवि ( प्रशा)/ ३४७३/२०१८:- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
लातूर हया सौ.एस.एम.कनकदंडे, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, लातूर 
यांची दिनांक १९ .१०.२०१८ ते २०.१०.२०१८ पर्यंतची ( ०२ ) दिवसांची 


क्रमांक काव्यवि ( प्रशा )/ ३४७४/२०१८ :- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 


अर्जित रजा रजेच्या मागे दिनांक १८.१०.२०१८ रोजी दसरा व रजेच्या 


लातूर हया श्री . व्ही.डी.निंबाळकर , जिल्हा न्यायाधीश-१ , व अतिरिक्त 


पुढे दिनांक २१.१०.२०१८ रोजी रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टीच्या 
लाभासहे मंजूर करीत आहेत तसेच त्यांना दिनांक १७.१०.२०१८ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २२.१०.२०१८ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत 

मुख्यालय 

सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे . 


सत्र न्यायाधीश , लातूर यांच्या दिनांक १८.१०.२०१८ ते १०.१०.२०१८ 
पर्यंतच्या ( ०३ ) दिवसांच्या वैद्यकीय कारणांवरुन उपभोगलेल्या परावर्तीत 
रजेस कार्यात्तर मंजूरी देत आहेत . 


श्री . व्ही.डी.निंबाळकर , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 


पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात आले होते. 


सौ.एस.एम.कनकदंडे , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 


. 


पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल 


श्री . व्ही.डी.निंबाळकर , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लातूर या पदावरे 


सौ.एस.एम.कनकदंडे, हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 


तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली होती. 


दिवाणी न्यायाधीश ,वरिष्ठ स्तर , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 


श्री . व्ही.डी.निंबाळकर , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 


तशीचे पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१.०९ .२०१८ च्या 


संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल. 


सौ.एस.एम.कनकदंडे, अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१.० ९ .२०१८ च्या संदर्भीय 


लातूर , १५ ऑक्टोंबर , २०१८ 


आदेशाप्रमाणे ठेवण्यांत येईल . 


वृषाली व्ही . जोशी , 


लातूर , १६ ऑक्टोंबर , २०१८ 


प्रमुख 

जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, लातूर . 


वृषाली व्ही . जोशी , 
प्रमुख जिल्ला व सत्र न्यायाधीश , लातूर. 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १०-१६ , २०१ ९ : पौष २०-२६ , शके १ ९ ४० 


३५ 


८ 


९ 


जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 
पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ४४३/२०१८ दिनांक २१.०९ .२०१८ 


वाचाः- श्री.डी.टी. वसावे, सचिव जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , नांदेड 


यांचे पत्र क्र . ९ ६३/ २०१८ दि . १६.१०.२०१८ व सोबत विहीत नमुन्यातील 


अर्जित रजेचा अर्ज 


२ ) श्री.एस.के.चौदंते , सचिव जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , लातूर 

यांची 
दिनांक ०६.१०.२०१८ ते १०.१०.२०१८ या (०५) दिवसाची परवर्तीत रजा 
वैद्यकिय कारणावरुन मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


कार्यालयीन आदेश 


३ ) रजा मागणीचे पुष्टयर्थेदाखल केलेले वैद्यकिय प्रमाणपत्र व तंदुरुस्तीचे 


क्र.ब -२ ( १ ) ७८४६/२०१८ श्री.डी.टी. वसावे, सचिव जिल्हा विधी सेवा 


प्रमाणपत्र . 


प्राधिकरण , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम १ ९ ८१ मधील 


नियम नियम ५० अन्वये दि १७.१०.२०१८ ते २०.१०.२०१८ पर्यंत ( दोन्ही 


४ ) अधिक्षक (प्रशासन विभाग ). जिल्हा न्यायालय लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयीन आदेश 


दिवस धरुन ) या एकूण (०४ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दि . 
२१.१०.२०१८ रोजीची सुट्टी जोडून , दिनांक १६.१०.२०१८ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेनंतर पासूल ते दिनांक २२.१०.२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन 


वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर केली आहे. 


क्रमांक काव्यवि ( प्रशा)/ ३४७५/२०१८:- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
लातूर हया श्री.एस.के.चौदंते, सचिव विधी सेवा प्राधिकरण , लातूर यांच्या 
दिनांक ०६.१०.२०१८ ते १०.१०.२०१८ या (०५ ) दिवसाच्या वैद्यकीय 
कारणांवरुन उपभोगलेल्या परावर्तीत रजेस कार्योत्तर मंजूरी देत आहेत . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.डी.टी. वसावे, सचिव जिल्हा विधी 


सेवा प्राधिकरण , नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहातील . 


श्री.एस.के.चौदंते , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 


महाराष्ट्र नागरी सेवा 


( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९ - ब 


पदावर नेमण्यात आले होते . 


खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री.डी.टी. वसावे , 


सचिव जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत 


श्री.एस.के.चौदंते , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती सचिव , 
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , लातूर पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच 


रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


पुढे चालू ठेवण्यात आली होती. 


भागा-२ 


श्री.एस.के.चौदंते , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 


सचिव जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , नांदेड यांच्या कार्यालयाचा उपरोक्त 


कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१.० ९.२०१८ च्या संदर्भीय 


कालावधीतील कार्यभार दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी 


आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 


पाहावा. 


लातूर , १५ ऑक्टोंबर , २०१८ 


नांदेड , १६ ऑक्टोंबर , २०१८ 


वृषाली व्ही . जोशी , 


एस.एस.खरात , 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 


जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड . 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १०-१६ , २०१९ : पौष २०-२६ , शके १९ ४० 


भाग १ - पुरवणी 


१० 


११ 


जिल्हा न्यायाधीश-१ यांजकडून 


जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 


वाचाः- श्रीमती आदिती आर . नागोरी , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 


वाचाः- श्री.आर.के. पुरोहित , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, लोहा 
यांचे पत्र जा.क्र . १९ १४/ २०१८ , दिनांक १६.१०.२०१८ , सोबत विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


स्तर, नांदेड यांचे दि . १७१०.२०१८ रोजीचे पत्र व सोबत विहीत नमुन्यातील 


परिवर्तीत रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व वैद्यकिय प्रमाणपत्र त्यावर मा . 


कार्यालयीन आदेश 


दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , नांदेड यांचा पृष्ठकांन क्र . ५४७६/२०१८ दि 


१७.१०.२०१८ 


कार्यालयीन आदेश 


क्र.ब -२ ( १ ) ७९ १५ / २०१८ श्रीमती आदिती आर. नागोरी , सह दिवाणी 


क्र.ब-२ ( १) ७९ १४/ २०१८ श्री.आर.के. पुरोहित , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , लोहा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १९८१ 
मधील नियम नियम ५० अन्वये दि २२.१०.२०१८ ते २६.१०.२०१८ पर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण (०५ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या 
मागे दिनांक २१.१०.२०१८ आणि रजेच्या पुढे दिनांक २७.१०.२०१८ व 
२८.१०.२०१८ या एकूण तीन दिवसांच्या सुट्टयांच्या फायदा जोडून 
दिनांक २०.१०.२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक 
२९.१०.२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 


न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 


१९८१ मधील नियम ६१ अन्वये दि ०१.१०.२०१८ ते ०६.१०.२०१८ या 


सहा दिवसाची परिवर्तीत रजा वैद्यकिय कारणास्तव मंजूर करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती आदिती आर . नागोरी , सह दिवाणी 


न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.आर.के. पुरोहित , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , लोहा हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहातील . 


राहातील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९८१ च्या नियम ३ ९- ब 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब 
खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री.आर.के. पुरोहित , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती आदिती 


आर. नागोरी , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड हया जर वर 


नमूद कालावधीते रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या पदावर स्थानापन्न राहिल्या 


दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त 


असत्या . 


कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक व कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश, 


कनिष्ठ स्तर , लोहा यांनी पहावा . 


सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त 


कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
लोहा आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचा-यांच्य वेतन देयकांवर तसेच 


कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पाहावा . 


नांदेड , १ ९ ऑक्टोंबर , २०१८ 


इतर देयकांवर हुंडी स्वीय प्रपंजी लेखे व धनादेश रोखीकृत करुन 
संबंधीत रक्कम वाटपचा अधिकार श्री.पी.बी.तौर , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर ,लोहा यांना याद्वारे प्रदान करण्यांत येत आहे . 


एस.एस.खरात , 


नांदेड , १ ९ ऑक्टोंबर , २०१८ 


जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड . 


एस.एस.खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ नांदेड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १०-१६, २०१९ : पौष २०-२६ , शके १९ ४० 


३७ 


१२ 


१३ 


जिल्हा न्यायाधीश-१ यांजकडून 


जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 


वाचाः- श्री.एन.आर.गजभिजे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , धर्माबाद 
यांचे पत्र जा क्र . ६००/२०१८ दिनांक १५.१०.२०१८ व सोबत विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


वाचाः- श्री.ल.मु.सय्यद , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कंधार 


यांच पत्र जा . क्र . १६६२/२०१८ , दि . १७.१०.२०१८ त्यासोबत विहित 


कार्यालयीन आदेश 


नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 


क्र.ब -२ ( १) ७९ १७/ २०१८ श्री.ल.मु.सय्यद , सह दिवाणी न्यायाधीश , 


क्र.ब -२ ( १ ) ७९ १६/ २०१८ श्री.एन.आर.गजभिजे, दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , धर्माबाद यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दि १७.१०.२०१८ ते २०.१०.२०१८ रोजी पर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूणे ( ०४) दिवसांची अर्जित रजा रजेच्या पुढे 
दिनांक २१.१०.२०१८ रोजीचा सुट्टीचा फायदा जोडून दिनांक १६.१०.२०१८ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २२.१०.२०१८ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत 


कनिष्ठ स्तर , कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १ ९ ८१ 


मधील नियम ५० अन्वये दि १५.१०.२०१८ ते १६.१०.२०१८ रोजी पर्यंत 


( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०२) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या 


येते . 


मागे दि . १३.१०.२०१८ व १४.१०.२०१८ या सुट्टयांचा फायदा जोडून , 


दि . १३.१०.२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती श्री.एन.आर.गजभिजे, दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , धर्माबाद हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहातील . 


१७.१०.२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 


परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.ल.मु.सय्यद , सह दिवाणी न्यायाधीश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९- ब 
खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री.एन.आर.गजभिजे 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , धर्माबाद हया जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते. 


कनिष्ठ स्तर , कंधार हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहातील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३९ - ब 


खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री.ल.मु.सय्यद , 


श्री . एन . आर.गजभिजे, दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , धर्माबाद यांच्या 
उपरोक्त रजेच्या कालावधीत तसेच ते कर्तव्यावर रुजू होईपर्यंत दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , धर्माबाद यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार सह 


सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर ,कंधार हे जर वर नमूद कालावधीत 


दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , बिलोली यांनी पहावा . 


रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कंधार यांच्या न्यायालयाचा 


उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार २ रे सह दिवाणी 


दिवाणी न्यायालय , कनिष्ठ स्तर , धर्माबाद न्यायालयाचे सदरील 
कालावधीतील दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , धर्माबाद यांच्या 
आस्थापनेवरील सर्व प्रकारच्या देयकांवर हुंडीवर व स्वीय प्रपंची लेख्यांच्या 
धनादेशावर स्वाक्षरी करुन रक्कम आहरित करण्यासाठी श्री आर.आर.पत्की, 
सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , बिलोली यांना याद्वारे प्राधिकृत 
करण्यांत येत आहे. 


न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कंधार यांनी पाहावा . 


नांदेड , १ ९ ऑक्टोंबर , २०१८ 


नांदेड , १९ ऑक्टोंबर , २०१८ 


एस.एस.खरात , 


जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड . 


एस.एस.खरात , 


जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड . 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १०-१६ , २०१९ : पौष २०-२६ , शके १९ ४० 


भाग १ - पुरवणी 


१४ 


जिल्हा न्यायाधीश-१ यांजकडून 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९ - ब 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , कु . एम . एन.राठोडे, 
सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा ) हया जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेले नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या 


वाचले:- श्रीमती एस.एस. तोडकर ,जिल्हा न्यायाधीश -६ , नांदेड यांचे पत्र 
जा.क्र . ७९ ११/२०१८ . दि . १९.१०.२०१८ व सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश. 


असत्या . 


कार्यालयीन आदेश 


सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा ) यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , ( बा ) 


यांनी पाहावा . 


क्र.ब -२ ( १ ) ७ ९ ७४/ २०१८ श्रीमती एस.एस. तोडकर , जिल्हा न्यायाधीश 
५ , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १ ९ ८१ मधील नियम 
५० अन्वये दि ३१.१०.२०१८ ते ३.११.२०१८ या एकूण ( ०४ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 


नांदेड , २३ ऑक्टोंबर , २०१८ 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस.एस. तोडकर , जिल्हा न्यायाधीश 
५ नांदेड हयो पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


एस.एस.खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड . 


१६ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९- ब 
खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस.एस. 
तोडकर , जिल्हो न्यायाधीश-५ नांदेड हया जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 


जिल्हा न्यायाधीश-१ यांजकडून 


जिल्हा न्यायाधीश -५ नांदेड यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील 
कार्यभार जिल्हा न्यायाधीश -६ नांदेड यांनी पाहावा . 


वाचाः- श्री व्ही.व्ही.खुळपे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , देगलूर यांचे 
पत्र जा.क्र . १५३७/२०१८ दि . २२.१०.२०१८ व सोबत विहित नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


नांदेड , २० ऑक्टोंबर , २०१८ 


कार्यालयीन आदेश 


एस.एस.खरात , 
प्रभारी प्रमुख 

जिल्हा न्यायाधीश, नांदेड . 


क्र.ब-२ (१ ) ८०१८/२०१८ श्री व्ही.व्ही.खुळपे , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , देगलूर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दि १२.१९ .१०.२०१८ ते २०.१०.२०१८ पर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०९ ) दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यांत येते. 


१५ 
जिल्हा न्यायाधीश-१ यांजकडून 


वाचाः- कु . एम . एन.राठोडे, सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, 
नायगाव ( बा ) यांचे पत्र जा.क्र . ११७७/१८ दि . १५.१०.२०१८ सोबत 
विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री व्ही.व्ही.खुळपे , सह दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , देगलूर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहातील . 


कार्यालयीन आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९ - ब 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री व्ही.व्ही.खुळपे , 
सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , देगलूर हे जर वर नमुद कालावधीत 
रजेवर गेले नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


क्र.ब -२ ( १) ८०१७/२०१८ कु . एम . एन.राठोडे, सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नायगाव ( बा ) यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 
१९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दि १९.१०.२०१८ व २०.१०.२०१८ या 
एकूण ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा रजेच्या मागे दि . १८.१०.२०१८ व 
रजेच्या पुढे दि . २१.१०.२०१८ या सुट्टयांचा फायदा जोडून , 
दि .१७.१०.२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासूने ते दि . २२.१०.२०१८ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यांत येते . 


सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, देगलूर न्यायालयाचा उपरोक्त 
कालावधीतील कार्यभार दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , देगलूर यांनी 


पाहावा . 


नांदेड , २३ ऑक्टोंबर , २०१८ 


एस.एस.खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर कु . एम . एन.राठोडे, सह दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , नायंगाव ( बा ) हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहातील . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १०-१६ , २०१ ९ : पौष २०-२६ , शके १९ ४० 


३ ९ 


१७ 


१८ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहा:- १. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . No.HKW/ Admin/ 
6435/18, दिनांक २९ ऑगस्ट , २०१८ . 


पहाः- १. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . काव्यावि/ (प्रशा) ६६१९ / १८ , 
दिनांक १ ९ सप्टेंबर , २०१८ . 


२. सौ . यु.व्ही इंदापुरे , सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद 
यांचे पत्र जा.क्र . ५७७३/ १८ ए दिनांक ११ ऑक्टोंबर , २०१८ अन्वये सादर 
केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 


२. श्री.यु. पी.कुलकर्णी, सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , उमरगा 
यांचे पत्र जा.क्र . २४३२/१८ दिनांक ०८ ऑक्टोंबर , २०१८ अन्वये सादर 
केलेला विहीत नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश करितात 


आदेश 


( सोबत वैद्यकिय व स्वास्थ्य प्रमाणपत्र ) 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश करितात 


आदेश 


क्र . काव्यावि ( प्रशा )७२९९/ २०१८ सौ . यु.व्ही.इंदापुरे , सह दिवाणी 
न्यायाधीश, व.स्तर , व अपर मुख्य न्यायादंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांची 
दिनांक १५ ऑक्टोंबर , २०१८ ते दिनांक १७ ऑक्टोंबर , २०१८ या ( ०३ ) 
तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवो ( रजा ) नियम १ ९ ८१ , 
मधील नियम -५० नुसारे , (रजेमागील दिनांक १३ व १४ ऑक्टोंबर , २०१८ 
आणि रजेपुढील दिनांक १८ ऑक्टोंबर , २०१८ या तीन दिवसांच्या सुट्टीच्या 
फायद्यासह ) मंजूर करण्यात येवून , दिनांक १२ ऑक्टोंबर , २०१८ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १९ ऑक्टोंबर, २०१८ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


क्र . काव्यावि (प्रशा )७३१४/२०१८ श्री.यु. पी.कुलकर्णी, सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उमरगा यांची दिनांक २४ व २५ ऑक्टोंबर , 
२०१८ रोजीची ( ०२) दोन दिवसांची नैमित्तीक रजा रद्द करण्यांत येवून , 
दिनांक २४ सप्टेंबर , २०१८ ते दिनांक ०६ ऑक्टोंबर , २०१८ या ( १३ ) तेरा 
दिवसांची वैद्यकीय कारणावरुन परिवर्तीत रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा) नियम १९ ८१, मधील नियम -६१, नुसार कार्योत्तर मंजूर करण्यांत 


येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर सौ . यु.व्ही.इंदापुरे , ह्या सह दिवाणी 
न्यायाधीश , व.स्तर व अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद म्हणून 
काम पहातील . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.यु. पी.कुलकर्णी, हे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर उमरगा म्हणून काम पहातील . 


सौ . यु.व्ही.इंदापुरे , ह्या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या सह 
दिवाणी न्यायाधीश , व.स्तर , व अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी ,उस्मानाबाद 
म्हणुन कार्यरत राहिल्या असत्या . 


श्री.यु. पी.कुलकर्णी, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते सहे दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, उमरगा म्हणुन कार्यरत राहिले असते . 


( दोन ) 


( दोन ) 


सौ . यु.व्ही.इंदापुरे , सह दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , व अपर मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार आणि संदर्भीय आदेश क्र . 
०१ अन्वये त्यांच्याकडे ठेवण्यात आलेला सचिव , जिल्हा विधी सेवा 
प्राधिकरण , उस्मानाबाद यांचो दिनांक १३ ऑक्टोंबर , २०१८ रोजीपर्यंतचा 
कार्यभार हा श्रीमती एन . पी.पवार , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , 
व अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्याते येतो . 


श्री.यु. पी.कुलकर्णी, सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , उमरगा 
यांच्या न्यायालयाचा दिनांक २४ सप्टेंबर , २०१८ ते दिनांके ३० सप्टेंबर , 
२०१८ आणि दिनांक ०४ ऑक्टोंबर , २०१८ ते दिनांक ०६ ऑक्टोंबर , 
२०१८ रोजीचा कार्यभार हा श्री.एन.के.कारंडे, दिवाणी न्यायाधीश , व.स्तर 
उमरगा यांनी आणि दिनांक ०१ ऑटोंबर , २०१८ ते दिनांक ०३ ऑक्टोंबर , 
२०१८ रोजीचा कार्यभार हा सौ.ए.एन.नावंदर , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश,व.स्तर उमगर यांनी पाहिला . 


उस्मानाबाद , १५ ऑक्टोंबर , २०१८ 


उस्मानाबाद , १२ ऑक्टोंबर , २०१८ 


ओमप्रकाश प . जयस्वाल , 


ओमप्रकाश प . जयस्वाल , 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १०-१६ , २०१९ : पौष २०-२६ , शके १९ ४० 


भाग १ - पुरवणी 


१ ९ 


२० 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहा:- १. श्री.एस.बी.तोडकर , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , यांचे पत्र जा.क्र . ५७५८/१८ , दिनांक १० ऑक्टोंबर , २०१८ अन्वये 
सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 


पहा:- १. श्री . एन . जी . गोसावी , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , उस्मानाबाद यांचे पत्र जा.क्र . ५८०५/१८ , दिनांक १५ ऑक्टोंबर , 
२०१८ अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश करितात 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश करितात 


आदेश 


आदेश 


क्र . काव्यावि (प्रशा)७३१६/२०१८ श्री.एस.बी.तोडकर , ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , व अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद 
यांची दिनांक १९ व २० ऑक्टोंबर , २०१८ या ( ०२ ) दोन दिवसांची अर्जित 
रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ , मधील नियम- ५० 
नुसार, (रजेमागील दिनांक १८ ऑक्टोंबर, २०१८ आणि रजेपुढील 
दिनांक २१ ऑक्टोंबर , २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक 
२२ ऑक्टोंबर , २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येते . 


क्र . काव्यावि ( प्रशा) ७३८६/२०१८ श्री . एन . जी . गोसावी , ५ वे 
सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, व अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद 
यांची दिनांक १९ व २० ऑक्टोंबर , २०१८ या ( ०२ ) दोन दिवसांची अर्जित 
रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १९ ८१, मधील नियम- ५० 
नुसार , (रजेमागील दिनांक १८ ऑक्टोंबर , २०१८ आणि रजेपुढील 
दिनांक २१ ऑक्टोंबर , २०१८ या दोन दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) 
मंजूर करण्यात येवून , दिनांक १७ ऑक्टोंबर , २०१८ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून 

ते दिनांक २२ ऑक्टोंबर , २०१८ २०१८ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते. 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.एस.बी.तोडकर , ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , व . स्तर व अप्पर मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद म्हणून 
काम पहातील . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एन . जी . गोसावी , ५ वे दिवाणी 
न्यायाधीश, व . स्तर व अप्पर मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद म्हणून 
काम पहातील . 


श्री.एस.बी.तोडकर , ३ रे सह हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ३ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर , व अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद 
म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


जर श्री . एन . जी . गोसावी, सह हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते 
५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , व.स्तर, व अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


( दोन ) 


( दोन ) 


५ वे 


श्री.एस.बी.तोडकर, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व.स्तर , व अपर 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या / 
सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्रीमती एन.पी.पवार , 
३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व.स्तर, व अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यांत येतो . 


श्री . एन . जी . गोसावी , सह दिवाणी न्यायाधीश व.स्तर , व 
अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या / 
सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री.ए.ए.शिंदे, ४ 
थे सह दिवाणी न्यायाधीश , व.स्तर , व अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यांत येतो . 


उस्मानाबाद , १५ ऑक्टोंबर , २०१८ 


ओमप्रकाश प . जयस्वाल , 


उस्मानाबाद, १६ ऑक्टोंबर , २०१८ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


ओमप्रकाश प . जयस्वाल , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १०-१६, २०१९ : पौष २०-२६ , शके १९ ४० 


४१ 


२१ 


२२ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहा : - १ . 


पहाः- १. श्री.बी.एन.आरबाड , सह दिवाणी न्यायाधीश व.स्तर , परंडा 
यांचे पत्र जा.क्र . ९ २४/ १८ दिनांक १७ ऑक्टोंबर , २०१८ अन्वये प्राप्त 
झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई- मेल संदेश . 


श्री . के . सी.कलाल , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश 
क.स्तर , उस्मानाबाद यांचे पत्र जा.क्र .५९ ०५/ १८ दिनांक १ ९ ऑक्टोंबर , 
२०१८ अन्वये सादर केलेला नमुन्यातील अर्जिते रजेचा अर्ज. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश करितात 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश करितात 


आदेश 


आदेश 


क्र . काव्यावि (प्रशा) ७४२०/२०१८ श्री.बी.एन.आरबाड , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, परंडा यांची दिनांक २० ऑक्टोंबर , २०१८ ते 
दिनांक २१ ऑक्टोंबर , २०१८ या ( ०४ ) चार दिवसांची अर्जित रजा 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९ ८१ , मधील नियम -५० नुसार , 
(रजेमागली दिनांक २४ ऑक्टोंबर , २०१८ या एक दिवसांच्या सुट्टीच्या 
फायद्यासह मंजूर करण्यात येवून करण्यात येवून , दिनांक १९ ऑक्टोंबर, 
२०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २५ ऑक्टोंबर , 
२०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येते . 


क्र . काव्यावि ( प्रशा) ७४५७/२०१८ श्री . के . सी.कलाल , ५ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग उस्मानाबाद 
यांची दिनांक २२ व २३ ऑक्टोंबर , २०१८ या ( ०२ ) दोन दिवसांची अर्जित 
रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९ ८१,मधील नियम-५० नुसार , 
(रजेमागील दिनांक २१ ऑक्टोंबर, २०१८ आणि रजेपुढील दिनांक २४ 

ऑक्टोंबर, २०१८ या दोन दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यात 
येवून , दिनांक २० ऑक्टोंबर, २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून 
ते दिनांक २५ ऑक्टोंबर ,२०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यांत येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . के . सी.कलाल , ५ वे सह सह 
दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग, उस्मानाबाद 
म्हणून काम पहातील . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.बी.एन.आरबाड हे हे सहे दिवाणी 


न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, परंडा म्हणून काम पहातील . 


जर श्री . के . सी.कलाल, ५ वे सह हे सदरील रजेवर गेले नसते तर 
ते ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग 
उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


जर श्री.बी.एन.आरबाड हे सदरीले रजेवर गेले नसते तर ते सह 


दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , परंडा म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


( दोन ) 


( दोन ) 


श्री.बी.एन.आरबाड , सहे दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , परंडा यांच्या 
सदरील अर्जित रजेच्या/ सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
हा श्री.एस.एस.बुद्रुक , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , परंडा यांच्याकडे 
ठेवण्यात येतो . 


श्री . के . सी.कलाल , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग, उस्मानाबाद यांच्या न्यायालयाचा दिनांक २२ व 
२३ ऑक्टोंबर , २०१८ रोजीचा कार्यभार हा श्री.व्ही.बी.घाडगे , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क.स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, उस्मानाबाद यांच्याकडे 
आणि दिनांक २१ व २४ ऑक्टोंबर , २०१८ रोजीचा कार्यभार हा श्रीमती 
ए.सी.पारशेट्टी, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्र.वर्ग उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 


उस्मानाबाद , १९ ऑक्टोंबर , २०१८ 


ओमप्रकाश प . जयस्वाल , 


उस्मानाबाद , १९ ऑक्टोंबर , २०१८ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


ओमप्रकाश प . जयस्वाल , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १०-१६ , २०१९ : पौष २०-२६ , 


शके १ ९ ४० 


भाग १ - पुरवणी 


२४ 


२३ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

यांजकडून 


उपविभागीय अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी यांजकडून 


जाहिर प्रगटन 


पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३१३/२०१८ दिनांक १५.०६.२०१८ 


विषय : 


२ ) श्री . यु. बी.काळपगार , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , देवणी यांची दि . 


मयत इनामदार माधवाचार्य समाचार्य जोशी रा . मुदगड एकोजी 
ता.निलंगा यांचे नावे मौ . मुदगड एकोजी येथील कल्लेश्वर देवालयकरीता 
बहाल असलेली ईनाम जमीन सर्वे नं . १०२/ क क्षेत्र ४ हे . ५६ आर 
जमीनीची विरासत मंजूर करणे बाबत ... 


१७.१०.२०१८ ते २०.१०.२०१८ पर्यंतची 


( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा 


मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग). जिल्हा न्यायालय लातूर यांचा रजेच्या 


अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


जा.क्र .२०१८ / ईनाम /विरासत /सीआर/ १.- सर्व जनता तालुका 
निलंगा जि.लातूर यांना कळविण्यात येते की , मौ . मुदगड एकोजी ता.निलंगा 
येथील कल्लेश्वर देवालयाचे सेवेकरिता मौ मुदगड एकोजी येथील जमीन 
सर्वे नं . १०२/ क क्षेत्र ४ हे . ५६ आर जमीन बहाल आहे . कल्लेश्वर 
देवालयाचे आर्चक / ईनामदार माधवाचार्य रामचार्य जोशी रा . मुदगड एकोजी 
हे दिनांक ०८.०७.१ ९९ ० रोजी मयत झालेमुळे त्यांचे वारस श्री सुरेश 
माधवाचार्य जोशी हे विरासत मंजूरीसाठी या कार्यालयात दिनांक ०२.०९ .२०१५ 
रोजी 

रूजू झाले आहेत . 


कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक काव्यवि (प्रशा)/ ३४ ९ ६/ २०१८.- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 


लातूर हया श्री . यु . बी.काळपगार , दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व 


प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी , देवणी यांची दिनांक १७.१०.२०१८ ते 


२०.१०.२०१८ पर्यंतची (०४ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक 


२१.१०.२०१८ रोजी रविवारे निमित्ते असलेल्या सुट्ट्यांच्या लाभासह मंजूर 


करीत आहेत तसेच त्यांना दिनांक १६.१०.२०१८ रोजीचे कार्यालयीन 


वेळेनंतर पासून ते दिनांक २२.१०.२०८ रोजीच कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या 


या कार्यालयात विरासत मंजुरीकरिता श्री सुरेश माधवाचार्य 
जोशी 

रुजू होऊन मयत इनामदार माधवाचार्य रामाचार्य जोशी रा . मुदगड 
एकोजी ता.निलंगा यांचे नावे मौ ..मुदगड एकोजी येथील कल्लेश्वर 
देवालयाकरीता बहाल असलेली ईमान जमीन सर्वे नं . १०२/ क क्षेत्र ४ हे . 
५६ आर जमीनीचीविरासत मा.दिवाणी न्यायालय , सहदिवाणी न्यायाधिश 
निलंगा यांनी त्यांचेकडील प्रकरण क्र . ५३/२०१५ दिनाक १२.०५.२०१५ 
मधील आदेशान्वये निर्गमित केलेल्या वारसांचे प्रमाणपत्रानुसार श्रीमती 
विमलबाई माधवाचार्य जोशी, व्यंकटराव माधवाचार्य जोशी , सुमन श्रीनिवास 
ताशी, शाम माधवाचार्य जोशी, सौ.सुरेखा प्रमोद कट्टी, सौ.सुलभा अरूणराव 
जोशी , सुरेश माधवाचार्य जोशी , सुधिर माधवाचार्य जोशी हे मुळ ईनामदाराचे 
कायदेशीर वारस असून अर्जदार सुरेश माधवाचार्य जोशी यांचे नावे 
विरासत मंजूर करणेची विनंती केलेली आहे . 


कालवधीत मुख्यालये सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


श्री . यु. बी.काळपगार , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 


पदावर नेमण्यात येईल . 


श्री . 


यु . बी.काळपगार, हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 


दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , प प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, देवणी 


या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू , ठेवण्यात येईल . 


श्री . यु. बी.काळपगार , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 


करीता सुरेश माधवाचार्य जोशी यांचे नावे मौ.मुदगड एकोजी 
येथील कल्लेश्वर देवालयाचे सेवेकरीता बहाल असलेली सर्वे नं . १०२/ क 
क्षेत्र ४हे . ५६ आर जमीनीची विरासत मंजूर होण्याबाबत ज्या कोणास 
आक्षेप असेल त्यांनी हे प्रगटन प्रसिध्द झाल्यापासून सहा (०६ ) आठवडयाचे 
आत लेखी स्वरुपात उजरदारी / आक्षेप या कार्यालयात दाखल करावे. 
मुदत संपल्यानंतर उजरदारीचा/ आक्षेपाचा विचार केला जाणार नाही . 
तसेच मुदतीत उजरदारी/ आक्षेप प्राप्त न झाल्यास वर नमुद वारसांच्या 
नावे विरासत मंजूरीच्या कार्यवाहीची चौकशी नियमानुसार करण्यात येऊन 
अर्जदारांच्या नावे विरासत मंजूर करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी . 


न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५.०६.२०१८ च्या 


संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यांत येईल . 


लातूर , १७ ऑक्टोंबर , २०१८ 


निलंगा, 


०१.०१.२०१९ 


वृषाली व्ही . जोशी , 


विकास माने, 


प्रमुख जिल्ला व सत्र न्यायाधीश , लातूर. 


उपजिल्हाधिकारी ( अतियात ),निलंगा. 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

जानेवारी 


१०-१६ , २०१ ९ : पौष २०-२६ , शके १ ९ ४० 


४३ 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव :- महिंदा ता :- आष्टी जिल्हा:- बीड 
स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 


अ.क्र . 


१ 


१०२ 


१-०३ 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव :- गाव तलाव क्र . ०३ ( अति ) महिंदा ता.आष्टी,जि.बीड 
प्रकल्पाचेविवरण:- गाव तलाव , ता.आष्टी, जि.बीड 
सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 
(, आर्थिक ,रोजगार व इतर फायदे ) 

परिशिष्ट ३ 
पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव :- महिंदा ता . आष्टी जिल्हा:- बीड 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


लागु नाही. 


२५ 
उपविभागीय अधिकारी , यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ 

नुसार अधिसुचना 
क्र .२०१९/ एलएनक्यु/सिआर / ४५/ २०१७.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र 
शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/ ११/ २०१४/सीआर/ 
७७/ अ २ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे 
संबोधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ 
पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले 
आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३( झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता 
भासु 

शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल 
देण्यात आला आहे . 

त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही. 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) 
अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय 
अधिकारी, पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी ,पाटोदा यांना जिल्हाधिकारी 
यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/ प्र.क्र ,३/ 
अ-२,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 
२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. 
३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 


लागू नाही . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी,पाटोदा यांचे 
कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 
दिनांक : ०५.०१.२०१९ 
ठिकाण : पाटोदा 

गणेश निन्हाळी 
उपविभागीय अधिकारी 

पाटोदा 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १०-१६, २०१ ९ : पौष २०-२६, शके १९ ४० 


भाग १ - पुरवणी 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) 
अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय 
अधिकारी ,पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी, पाटोदा यांना जिल्हाधिकारी 
यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे. 

परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव :- कडा/ देविनिमगांव , ता :- आष्टी जिल्हा:- बीड 
स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 
मौजे कडा 


अ.क्र . 


१ 


२२४ 


०-०३ 


२ 


२२४ 


0-०३ 


३ 


२२४ 


०-०३ 


४ 


२२४ 


0-०२ 


५ 


२२४ 


0-०२ 


६ 


२२४ 


0-०५ 


७ 


२२४ 


0-०५ 


मौजे देविनिमगांव 


२६ 
उपविभागीय अधिकारी , यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ 

नुसार अधिसुचना 
क्र .२०१९ / एलएनक्यु/सिआर/ ०६/ २०१८.- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस / ११/ २०१४ /सीआर / ७७/ अर 
दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वयेजिल्हाधिकारी, बीड हे समुचित 
शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु 

शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते. 

त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल 
देण्यात आला आहे . 

त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/ 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही. 


८ 


९ ३ 


0-०६ 


९ 


९ ३ 


0-०६ 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव : कोल्हापुरी पध्दतीचा बंधारा ( अति ) कडा/ 
देविनिमगांव , ता.आष्टी ,जि.बीड 
प्रकल्पाचे विवरणः- को.प.बंधारा , ता.आष्टी , जि.बीड 
सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 
(, आर्थिक ,रोजगार व इतर फायदे ) 

परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव :- कडा / देविनिमगांव , ता . आष्टी जिल्हाः- बीड 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


लागु नाही. 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला) 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

जानेवारी 


१०-१६ , २०१ ९ : पौष २०-२६ , शके १ ९ ४० 


४५ 


प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 


भासु 


शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 


सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र ,३/ 
अ -२ ,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम : लागू 

नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते 

नमुद 

करावे: 


करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे. 


आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 


लागू नाही. 


उपकलम ( १) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल 
देण्यात आला आहे . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी,पाटोदा यांचे 
कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 


त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती ,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 


दिनांक : ०५.०१.२०१९ 


ठिकाण : पाटोदा 


करणार नाही . 


गणेश निन्हाळी 
उपविभागीय अधिकारी 

पाटोदा 


२७ 


उपविभागीय अधिकारी , यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ 

नुसार अधिसुचना 
क्र .२०१९/एलएनक्यु/सिआर/ ०८ /२०१८.- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/ ११/ २०१४/ सीआर/ ७७/ अर 
दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३( झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वयेजिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) 
अन्वये जिल्हाधिकारी ,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय 
अधिकारी ,पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी,पाटोदा यांना जिल्हाधिकारी 
यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे. 

परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव :- हनुमंतगांव ताः- आष्टी जिल्हा:- बीड 
स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 


अ.क्र . 


१ 


१६० 


०-१३ 


२ 


१६१ 


०-१३ 


१६२ 


०-१३ 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १०-१६ , २०१ ९ : पौष २०-२६, शके १९ ४० 


भाग १ - पुरवणी 


परिशिष्ट २ 


२८ 


उपविभागीय अधिकारी, यांजकडून 


प्रकल्पाचे नांव :- निमगांव चोभा बृ.ल.पा प्रकल्प डावा कालवा ( अति ) 

मौजे हनुमंतगांव ता.आष्टी जि.बीड 
प्रकल्पाचे विवरणः- कॅनॉल, ता.आष्टी, जि.बीड 


भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 


. 


मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ 


सामाजिक फायदे :- जलसंधारण 


नुसार अधिसुचना 
क्र .२०१९ / एलएनक्यु/सिआर/ ०७/ २०१८.- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन 


(, आर्थिक ,रोजगार व इतर फायदे ) 

परिशिष्ट ३ 
पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव :- हनुमंतगांव ता . आष्टी जिल्हा:- बीड 
अ.क्र . स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 


महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/ ११ / २०१४ /सीआर/ ७७ / अ २ 
दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन ,पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 


लागु नाही . 


मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 


परिशिष्ट ४ 


ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 


सदर अधिनियमाच्या कलम ३( झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 


संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 


जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 


शासन असल्याचे मानले जाईल . 


अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५/ प्र.क्र .३/ 
अ-२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू 

नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : 
३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे: 


त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 


प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता 


भासु 

शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 


करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 


लागू नाही . 


अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 


लागू नाही. 


प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 


निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी,पाटोदा यांचे 
कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 


आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 


उपकलम ( १) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल 


देण्यात आला आहे . 


दिनांक : ०५.०१.२०१९ 


ठिकाण : पाटोदा 


गणेश निहाळी 
उपविभागीय अधिकारी 


त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती ,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 


पाटोदा 


जमिनीचा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १०-१६, २०१९ : पौष २०-२६, शके १ ९ ४० 


४७ 


हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 


परिशिष्ट ३ 


करणार नाही. 


पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 


गावाचे नांव :- धिर्डी , ता . आष्टी जिल्हा:- बीड 


मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


लागु नाही. 


परिशिष्ट ४ 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 


अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) 


( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 


सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात 


विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 


हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) 


प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/प्र.क्र ,३ / 
अ-२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे. 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांचे 


अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय 
अधिकारी,पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी ,पाटोदा यांना जिल्हाधिकारी 
यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


परिशिष्ट १ 


परिशिष्ट ५ 


जमिनीचे वर्णन 


प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 


गावाचे नांव :- धिर्डी ता :- आष्टी जिल्हा:- बीड 


१ ) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही . 
३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 


१ 


३७ 


०-३० 


२ 


३७ 


०-१४ 


लागू नाही. 


३ 


३७ 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 


४ 


३७ 


०-०३ 


आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 


५ 


३७ 


०-१५ 


कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 


परिशिष्ट २ 


प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी,पाटोदा यांचे 


प्रकल्पाचे नांव :- निमगांव चोभा बृ.ल.पा. प्रकल्प डावा कालवा ( अति ) 


मौजे धिर्डी, ता.आष्टी,जि.बीड 


कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 


प्रकल्पाचे विवरणः- कॅनॉल , ता.आष्टी, जि.बीड 


दिनांक : ०५.०१.२०१ ९ 


सामाजिक फायदे :- जलसंधारण 


ठिकाण : पाटोदा 


(, आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


गणेश निन्हाळी 


उपविभागीय अधिकारी पाटोदा . 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १०-१६ , २०१ ९ : पौष २०-२६ , 


शके १ ९ ४० 


भाग १ - पुरवणी 


२ ९ 


३१ 


उपविभागीय अधिकारी, यांजकडून 


उपविभागीय अधिकारी, यांजकडून 

शुध्दीपत्रक 
ज्या अर्थी कलम ११ अधिसुचना कृ २०१८/ एलएनक्यु/सिआर/ 
४७/२००६ म.शा. राजपत्र भाग क्रमांक १२ पान नंबर ९ ८३ दिनांक २१ 
ते २७ जुन २०१८ रोजी कलम ११ ची अधिसुचना प्रसिध्द झाली त्याची 
दुरूस्ती खालील प्रमाणे आहे . 
जिल्हा बीड तालुका- आष्टी , गांव माळेवाडी 


शुध्दीपत्रक 
उपविभागीय अधिकारी , पाटोदा ,ता.पाटोदा,जि.बीड यांचेकडुन 

ज्या अर्थी कलम ११ अधिसुचना कृ २०१८/ एलएनक्यु/सिआर / 
१ ९ / २०१७ म.शा. राजपत्र भाग क्रमांक १२ पान नंबर ८८० , ८८१ 


दिनांक १० ते १६ मे २०१८ रोजी कलम ११ ची अधिसुचना प्रसिध्द 
झाली त्याची दुरूस्ती खालील प्रमाणे आहे . 
जिल्हा बीड तालुका- आष्टी , गांव भाळवणी 


करिता 


वाचावे 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र 


स.नं. 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


करिता 


वाचावे 


६३ 


१-३६ 


६३ 


२-१७ 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र 


स.नं. 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


३३ 


०-८१ 


३३ 


२-०७ 


प्रयोजन :- जमिन संपादन गाव तलाव क्र . ०३ माळेवाडी 


३३ 


० - ९ ८ 


३३ 


०-६७ 


( मोराळा ) ता.आष्टी, जि.बीड. 


दिनांक :- ०५.०१.२०१८ 


३३ 


०-६७ 


गणेश निहाळी 


प्रयोजन :- जमिन संपादन पाझर तलाव क्र . ०३ मौजे भाळवणी 


उपविभागीय अधिकारी 


ता.आष्टी, जि.बीड . 


पाटोदा 


दिनांक :- ०५.०१.२०१८ 


गणेश निहाळी 


उपविभागीय अधिकारी 


पाटोदा 


३० 
उपविभागीय अधिकारी , यांजकडून 

शुध्दीपत्रक 
उपविभागीय अधिकारी, पाटोदा, ता.पाटोदा ,जि.बीड यांचेकडुन 

ज्या अर्थी कलम ११ अधिसुचना कृ २०१८ / एलएनक्यु/सिआर / 
०४/ २०११ म.शा . राजपत्र भाग क्रमांक १२ पान नंबर ९९ २ , ९९ ३ दिनांक 
२१ ते २७ जुन २०१८ रोजी कलम ११ ची अधिसुचना प्रसिध्द झाली 
त्याची दुरूस्ती खालील प्रमाणे आहे . 
जिल्हा बीड तालुका- आष्टी , गांव सुरूडी 
करिता 

वाचावे 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र 


स.नं. 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


९ १ 


०-२४ 


९ १ 


०-६३ 


९ २ 


०-०५ 


९ २ 


०-३३ 


प्रयोजन :- जमिन संपादन पाझर तलाव क्र . ०५ पाटसरा 


. 


मौजे सुरूडी ता.आष्टी , जि.बीड . 


दिनांक : - ०५.०१.२०१८ 


गणेश निन्हाळी 


उपविभागीय अधिकारी 


पाटोदा 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

जानेवारी 


१०-१६, २०१ ९ : पौष २०-२६, शके १ ९ ४० 


४ ९ 


३२ 


जिल्हाधिकारी कार्यालय यांजकडून 


वाचा 


०३. 

ज्याअर्थी नगर परिषद निवडणूकीत निवडणूक लढविणारे उमेदवार 
यांनी विहित मुदतीत निवडणूक खर्च सादर न केल्याने या कार्यालयाचे 
पत्र जा.क्र .२०१८/ नपाप्र /निवडणूक / कावी दिनांक ०५ / ०९/ २०१८ अन्वये 
संबंधीत उमेदवारास निवडणूक खर्च सादर न केल्याबाबत नोटीसा बजावण्यात 
आलेली आहे . 


१. राज्य निवडणूक आयुक्त यांचे आदेश क्र .०५ जुन २०१० 
२. एमईसी-१० ९ ५/ १०१/कार्या-०३ दिनांक ०७.०२.१९९ ५ चे आदेश 


३. राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे पत्र क्र.रानिआ/ नप -२०१५ / 


०४ . 


ज्याअर्थी संबंधीत निवडणूक लढविणारे उमेदवार यांन नगरपरिषद 


प्र.क्र .१० / का -६ दि .१०.८.२०१५ 


निवडणूकीमध्ये राज्य निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेल्या मुदतीत व 


४. मुख्याधिकारी नगर परिषद व नगर पंचायती औद्योगिक नगरी अधिनियम 
१ ९ ६५ चे कलम १६ ( ०१ ) ( ड ) 
५. राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचे पत्र क्र.रानिआ / नप-२०१८ / 


विहित नमुन्यात आवश्यक शपथपत्रासह निवडणूक खर्च सादर न केल्याचे 


स्पष्ट झालेले आहे . मी जिल्हाधिकारी औरंगाबाद मला राज्य निवडणूक 


प्र.क्र .१ / का -६ ०५/०३/२०१८ 


आयोगाचे आदेश क्रमांक रानिआ / नप -२०१५/ प्र.क्र .१० / का -६ दिनांक १० / 


६. मुख्याधिकारी न.प.वैजापूर यांचे अहवाल दि .०४.०७.२०१८ 
७. या कार्यालयाचे नोटीस जा.क्र .२०१८ / नपाप्र /निवडणूक / कावी 


०८/२०१५ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सोबत जोडलेल्या यादीमध्ये 


दि .०५/ ० ९ / २०१८ 


उमेदवारांनी निवडणूक खर्च निर्धारीत केलेल्या वेळेमध्ये आणि रितीने 


आदेश 


निवडणूक खर्चाचा हिशेब देण्यास कसूर केली आहे आणि अशा कसूरीसाठी 


तिच्याकडे कोणतेही योग्य कारण किंवा समर्थन नाही अशी माझी खात्री 


झाली आहे. त्यानुसार खालीलप्रमाणे उमेदवारांना एकूण ०६ ( सहा) उमेदवार 


जा.क्र .२०१८/ नपाप्र /निवडणूक खर्च/ कावि/ ०१.- ०१. याअर्थी 
मा.राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र यांचे संदर्भ क्र .०५ अन्वये दिनांक 
२८/१२/२०१६ रोजी मुदत समाप्त झालेली वैजापूर नगर परिषद ( वैजापूर 
न.प.निवडणूकीबाबत मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या दि .२४/०१/ २०१८ च्या 
आदेशानुसार) अध्यक्ष व सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम 
२०१८ निवडणूक निकालही घोषित करण्यात आलेले आहेत . मा.राज्य 
निवडणूक आयोग महाराष्ट्र यांचे संदर्भ क्रमांक ०२ चे पत्र एसईसी 


ती व्यक्ती निरर्ह ( अपात्र ) असल्याचे याव्दारे घोषित करण्यात येत आहे. 


अ.क्र . उमेदवाराचे नांव 


१ . 


श्रीमती पद्या बाळू टेके 
श्रीमती नीता मंगलसिंग राजपूत 


२ . 


१० ९ ५/ १०१/ कार्या-०३ दिनांक ०७ / ०२ / १ ९९ ५ व संदर्भ क्रमांक ०३ चे पत्र 


३ . 


श्री.शेख अब्दुल रऊफ अब्दुल 


४ . 


श्री.पठाण जुनेद चांदखा 


५ . 


श्री.सागर गंगाधर मोटे 


४ . 


श्री.शेख युनुस मुस्तफा 


सदर उपरोक्तप्रमाणे दर्शविलेले व्यक्ती नगरपरिषद / नगरपंचायत 


रानिआ /नपा-२०१५/ प्र.क्र .१०/ का -६ दिनांक १०.८.२०१५ अन्वये निवडणूक 
लढविणारे उमेदवार यांनी (बिनविरोध निवडून आलेल्या उमेदवाराने सुध्दा ) 
निवडणूकीत करण्यात आलेला खर्चनिवडणूकीच्या निकाल जाहिर झाल्याचे 
दिनांकापासून ३० दिवसांत सादर करणे बंधनकारक आहे . 

ज्याअर्थी नगर परिषद निवडणूकीत निवडणूक लढविणारे उमेदवार 
यांनी विहित मुदतीत निवडणूक खर्च सादर न केल्याने या कार्यालयाचे 
पत्र जा.क्र .२०१८ / नपाप्र /निवडणूक / कावी दि .०५/ ०९ / २०१८ अन्वये संबंधीत 
उमेदवारास निवडणूक खर्च सादर न केल्याबाबत नोटीसा बजावण्यात 


निवडणूकीसाठी या आदेशाच्या दिनांकापासून तीन वर्षाच्या कालावधीकरीता 


०२. 


नगरपरिषद/ नगरपंचायत सदस्य राहण्यास किंवा असा सदस्य होण्यासाठी 


निवडणूक लढविण्यास निरर्ह ( अपात्र) ठरविण्यात येत आहे . 


औरंगाबाद - ०५ जानेवारी , २०१९ 

उदय चौधरी , 
जिल्हाधिकारी कार्यालय औरंगाबाद. 


आलेली आहे . 


५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १०-१६ , २०१९ : पौष २०-२६ , शके १९ ४० 


भाग १ - पुरवणी 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खालील दर्शविलेल्या दिनांकास प्रसिध्द झाली आहे . 

शनिवार दिनांक ५ जानेवारी : पौष १५ , 


शके १ ९ ४० 


३३ 


नगरी अधिनियम १९ ६५ अन्वये प्राप्त अधिकारान्वये मी पी . शिवशंकर , 


जिल्हाधिकारी परभणी यांजकडून 


जिल्हाधिकारी परभणी या प्रगटनाद्वारे असे जाहिर करतो की , परभणी 


आदेश 


जिल्ह्यातील नगर परिषद गंगाखेड उपाध्यक्ष पदासाठी दि . २९ / १२/ २०१८ 


आदेश क्र . २०१८ /नपाप्र-०४/निवडणूक / कावी-१०१.- दिनांक 
२४/१२/२०१८ अन्वये महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक 


रोजी निवडणूक घेण्यात आली. सदर निवडणूकीमध्ये स्तंभ क्र . ०३ मध्ये 
दर्शविलेले उमेदवार उपाध्यक्ष पदासाठी बिनविरोध निवडून आले आहेत . 


अ.क्र . 


नगर परिषदेचे नांव 


बिनविरोध निवडून आलेल्या उपाध्यक्षाचे नाव 


१ 


२ 


३ 


०१ . 


नगर परिषद , गंगाखेड , जि . पभरणी 


श्री . लव्हाळे गोपीनाथ शिवाजी 


, 


स्थळ :- परभणी 


दिनांक : ०३ / ०१/ २०१ ९ . 


जिल्हाधिकारी, परभणी . 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . अजय शिवाजी गंगावणे, शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन जापान 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ वे , राजपत्र क्र . २ ] 


गुरुवार ते बुधवार , 

जानेवारी १०-१६ , २०१९ : पौष २०-२६ , शके १ ९ ४० 


[ किंमत : ०.०० रुपये 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ- औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले व 
महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक 

शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना ) 
टीप : -प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक 
आहेत . 


१ 


नगर पंचायत कार्यालय यांजकडून 

नोटीस 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ चे 

कलम २६ ( १) नुसार प्रारुप विकास योजना रेणापूर 


कायद्याप्रमाणे हरकती व सुचना मागविण्यात याव्यात , असेही नगर पंचायतने 
सर्वानुमते संमत केले आहे . संदर्भित प्रारुप विकास योजना व अहवालावर 
त्याठिकणी अध्यक्ष यांनी दिनांकित स्वाक्षरी केली आहे . 

या सुचनेद्वारे जाहिर करण्यात येते कि , प्रारुप विकास योजना , 
रेणापुर वरील ठरावाद्वारे प्रसिध्द झाली असून या विकास योजनेच्या 
मसुद्याच्या एक प्रत त्यासोबत तपशीलाच्या प्रतिसह रेणापूर नगर पंचायतीच्या 
कार्यालयात जनतेच्या अवलोकानार्थ कार्यालयीन वेळत पाहणीसाठी ठेवण्यात 
आली आहे व सदरील विकास योजना मसुद्याच्या योग्य त्या प्रमाणित प्रति 
अथवा त्याच्या भाग जनतेसाठी किफायशीर दरामध्ये विक्री करीता 
उपलब्ध आहेत . 

सदरील प्रारुप विकास योजनेसंबंधी सुचना अथवा हरकती 
द्यावयाच्या असतील त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द 
झालेल्या दिनांकापासुन ३० (तीस ) दिवसांच्या आत मुख्याधिकारी , नगर 
पंचायत , रेणापूर यांचेकडे लेखी सादर कराव्यात . अशा प्रकारे नागरीकाकडून 
आलेल्या सर्व हरकती व सुचनांचा नगर पंचायत रेणापूर कडून सदर 
विकास योजना उक्त अधिनियमांच्या कलम -३० अन्वये शासनास अंतिम 
मंजुरीसाठी पाठविण्यापूर्वी उक्त अधिनियमांच्या कलम-२८ प्रमाणे योग्य 
तो विचार केला जाईल . 
दिनांक , ०२/ ०१/ २०१९ 


जा.क्र ./ नपरे/ कावि २९२८.- रेणापूर नगर पंचायतीने त्यांच्या 
हद्दीसाठी सुधारित विकास योजना तयार करावयाच्या इरादा सर्वसाधरण 
सभा ठराव क्र . १ दिनांक ०४.११.२०१६ अन्वये जाहिर केला आहे व 
त्याबाबतची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दिनांक १२ ते १८ 
जानेवारी २०१७ रोजी प्रसिध्द केली आहे. या कामासाठी नेमण्यात 
आलेल्या नगर रचना अधिकारी यांनी प्रारुप विकास योजनेचा 

मसुदा 
तसेच अधिनियमाच्या कलम - २६ ( २) नुसार आवश्यक असलेला इतर 
तपशील तयार करुन नगर पंचायतीस प्रसिध्द करणेसाठी सादर केलेला 
आहे . 

सदर प्रारुप विकास योजना मसूद्यावर सभेत सर्वंकष चर्चा 
होऊन त्यामध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम 
१९ ६६ चे कलम २६ चे पोट कलम ( १) व ( २) अन्वये प्रारुप विकास 
योजना रेणापूर त्यासोबत इतर नकाशे, तक्ते , अहवाल ई . प्रसिध्द करणे 
बाबत ठराव क्र . १०६ दिनांक ३१.१२.२०१८ अन्वये नगर पंचायात रेणापूर 
ने सर्वानुमते समंत केला आहे. तसेच वर नमूद केलेला प्रारुप विकास 
योजनेच्या मुसुद्याची एक प्रत त्यासोबतच्या तपशिलाच्या प्रतिसह रेणापूर 
नगर पंचायत कार्यालयात जनतेच्या अवलोकनार्थ खुले ठेवून त्यावर 


. 


मुख्याधिकारी 
नगर पंचायत , रेणापूर 


अध्यक्ष 
नगर पंचायत , रेणापूर 


औ . भाग १ - अ -२ 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १०-१६ , २०१९ : पौष २०-२६ , शके १९ ४० 


भाग १ अ - पुरवणी 


public be invited there on as per the provisions of the Section 


RENAPUR NAGAR PANCHAYAT, RENAPUR 


26 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 . 


NOTICE 


President has made dated signature on the Draft 


As 

per Section -26 (1) of Maharashtra Regional & Town 


Development Plan and Report at appropriate places . 


Planning Act, 1966 


Notice is hereby given that the Draft Development 


DRAFT DEVELOPMENT PLAN OF RENAPUR 


Plan of Renapur has been published vide above resolution , 


The Renapur Nagar Panchayat, Renapur had 


and copy of Draft Development Plan together with a copy of 


declared its intention to prepare a Development Plan of 


report and other particulars accompanying it is kept open 


Renapur vide resolution No.1 , dated 04/11/2016 The said 


for inspection of public during office hours at Renapur Nagar 


notice is published in government gazzate dated 12 to 18 


Panchayat, Renapur. And that copies thereof extracts there 


January 2017. The “ Town Planning Officer” appointed for 


from certified to be correct shall be available for sale to the 


this work has prepared and submitted the draft Development 


public at a reasonable price . 


Plan , Renapur along with particulars, as specified under 


Any person may give suggestions and objections on 


section - 26 (2 ) of the Act, to this Nagar Panchayat Renapur 


Development Plan in writing within 30 ( Thirty ) days from 


for its publication under section -26 (1). 


the date of publication of this notice in Maharashtra Govt. 


After essential discussion on the Draft Development 


Gazette to the Chief Officer Renapur, Nagar Panchayat 


Plan , prepared by the Town Planning Officer, Renapur Nagar 


Renapur. All such suggestions and objections made by the 


Panchayat, Renapur has resolved to publish the Draft 


public would be considered by Renapur Nagar Panchayat 


Development Plan of Renapur along with other maps, charts 


Renapur as per the provisions under section - 28 of the of 


and reports tec , as per sub section (l) and (2 ) of Section -26 of 


Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 before 


Maharashtra Regional & Town Planning at 1966 vide General 


submitting the Draft Development Plan of Renapur for final 


body resolution No 106 Date 31.12.2018 


sanction to the GovernmentUnder Section 30 ofMaharashtra 


It has further resolved that the Draft Development 


Regional and Town Planning Act, 1966 . 


Plan along with the accompanying particulars should be kept 


open in Renapur Nagar Panchayat, Renapur for inspection 


Chief Officer 
Renapur Nagar Panchayat , 

Renapur 


President 
Renapur Nagar Panchayat , 

Renapur 


for the public and the suggestions and objections from the 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . अजय शिवाजी गंगावणे, शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले . 


